प्रादेशिक पर्यटन विकास योजना सन 2023-2 
अंतर्गत पर्यटन स्थळांच्या/ धार्मिक पर्यटन स्थळांच्या 
ठिकाणी मुलभूत सोयी-सुविधा निर्माण करण्याबाबत 
मान्यता देण्यात आलेल्या २० स्थळांची प्रशासकीय 
मान्यता रद्द करुन त्याऐवजी नवीन स्थळांना 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस २०२२/०१/प्र.क्र.८५०(भाग-१)/पर्यटन, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : २६ फेब्रुवारी, २०२४. 
संदर्भ wet व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. टिडीएस 
२०२२/१२/प्र.क्र.८५०/पर्यटन 


शासन निर्णय: 

प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेंतर्गत खालील तक्त्यामध्ये नमुद २० पर्यटन /धार्मिक पर्यटन 
स्थळी पर्यटन संचालनालयामार्फत मुलभुत सोयी-सुविधा निर्माण करण्यासाठी संदर्भाधीन शासन 
निर्णयान्वये प्रत्येकी रुपये १०.०० लक्ष याप्रमाणे एकूण रु.२००.०० लक्ष निधी वितरीत करण्यास मान्यता 
देण्यात आली आहे :- 


अ.क्र धार्मिक पर्यटन स्थळे गाव तालुका जिल्हा 
।_१__| संत चोखामेळा मंदिर देहू हवेली पुणे 
२ | देवजी बाबा मठ, संत रोहीदास पुणे पुणे पुणे 
३ | महात्मा फुले वाडा पुणे हहर पुणे पुणे 
४ | विठ्ठल रुखीणी मंदिर साठेनगर आटपाडी सांगली 

अजामेळा संत श्री चोखामेळा परर पंढरपूर 
> | भागृह पंढरपूर पंढरपूर सोलापूर 
सभागृह 

६ (दुर्गामाता मंदिर, मोहोळ मोहोळ मोहोळ सोलापूर 
७ । पेंडारदेव देवस्थान सुरगाणा सुरगाणा नाशिक 
८ | तातापानी सुरगाणा सुरगाणा नाशिक 
९ | शबरीमाता मंदिर शिरवाडे निफाड नाशिक 
।_१०_ | अंबापाणी शिरपूर शिरपूर धुळे 
।_११_ | भटकेश्वर महादेव मंदिर तुळजापूर तुळजापूर उस्मानाबाद 
१२ । महादेव मंदिर भातागळी लोहारा उस्मानाबाद 
१३ | शिवहनुमान मंदिर बळीरामपूर नांदेड नांदेड 
१४ । लक्ष्मी माता आणि गोविंद मंदिर निलंगा निलंगा लातूर 
१५ | रामदेगी बुध्दमठ रावसंगी चिमूर चंद्रपुर 
१६ | मातंगक्रषी टेकडी पाटागुडा जिवती चंद्रपूर 
१७ | घाटराई देवी मंदिर दोरगाव कोरपना चंद्रपूर 
१८ | बारडगड डोंगर डहाणू डहाणू पालघर 
१९ | रमाबाई आंबेडकर जन्मस्थान वाणंदगाव दापोली रत्नागिरी 
२० | रामबाबा मंदिर पाडळी खालापूर रायगड 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०१/प्र.क्र.८५०(भाग-१/पर्यटन 


वरील तक्‍्यातील पर्यटन /धार्मिक स्थळांची प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्यात येऊन त्याऐवजी 
खालील dedi पर्यटन/धार्मिक स्थळांना प्रशासकीय मान्यता देऊन संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये 
वितरीत करण्यात आलेला प्रत्येकी रु.१०.०० लक्ष असा एकूण रु.२००.०० लक्ष निधी खालील Teaches 


कामांवर खर्च करण्यास या झासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. मंदिराचे नाव/तीर्थक्षेत्राचे नाव गाव तालुका जिल्हा 
cz . | माता Yours मंदिर चासनळी कोपरगाव । अहमदनगर 
२. | मांगीरबाबा मंदिर देहरे अहमदनगर | अहमदनगर 
३. | चांगदेव महाराज समाधी स्थळ पुणतांबा राहाता अहमदनगर 
४. | भैरवनाथ देवस्थान थोरगव्हाण रावेर जळगाव 
५. | att. खडोबा मंदिर तोडंवळ पेठ नाशिक 
६. । कालिकामाता मंदिर लोनाड भिंवडी ठाणे 
मंदिर भवानीवाडी, 
७. श्री राम मंदिर मोखाडा पालघर 
सुर्यमाळ 
८. | जगिमाता मंदिर धाकटी डहाणु डहाणू पालघर 
९. । घोडश्वर देवस्थान कुरकली कागल कोल्हापूर 
| १०. यमाई माता मंदिर कारेसर खेड पुणे 
fee मारुती मंदिर मोरवड वडवणी बीड 
| ee छत्रपती 
१२. | सुलिभंजन दत्तात्रय मंदिर शुलिभंजन गंगापूर न 
संभाजीनगर 
ee छत्रपती छत्रपती 
१३. | एकलहारा देवी मंदिर एकलहारा । | 
संभाजीनगर | संभाजीनगर 
त्रिबकेश्वर मंदिर (त्रिबक बाबा छत्रपती छत्रपती 
१४. कुबेर गेवराई । न 
झिरी) संभाजीनगर | संभाजीनगर 
नावर न छत्रपती 
१५. | श्री सती माता मंदिर पान रांजणगाव खुरी पैठण । 
संभाजीनगर 
१६. | श्री रामलिंग देवस्थान ट्रस्ट येडशी धाराशीव धाराशीव 
१७. । हनुमान मंदिर सुपतगाव उमरगा धाराशीव 
१८. | श्री खेडापती मंदिर सोनाबर्डी धारणी अमरावती 
१९. | विठ्ठल रुक्मीणी मंदिर मोरवड वडवणी बीड 
२०. | अवान सिग महाराज मंदिर वागदरी तुळजापूर धाराशीव 


०२. 


या संदर्भातील इतर अटी व शर्ती संदर्भाधिन शासन निर्णयाप्रमाणेच लागू राहतील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०१/प्र.क्र.८५०(भाग-१/पर्यटन 


03. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२२६१२०९०५२२२३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by SANTOSH VITHAL ROKADE 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM 
SA NTOS H AND CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT, 

2.5.4.20=ca5751ffedbb0O5fdff34ab6ac1f8319d061483d7d35e 

20f744e25 1360f7920a, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=ECF4A9ABE84C70DE989C3669424C1 2B6CADC 
१/| TH A | RO KA D F B583D500FE489CE8727916E0BBEE, cn=SANTOSH VITHAL 

ROKADE 

Date: 2024.02.26 15:55:07 +05'30' 


(संतोष वि.रोकडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र - १, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र -२, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 
३. महालेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेख), मुंबई. 
४. संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

५. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

६. निवड नस्ती, कार्यासन-पर्यटन. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


